ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा 
योजनेर्गत सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावर 
घेण्यात येणा-या कामांकरीता निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ठबायो -२०२३/प्र.क्र.१७/का.०९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय सम क्रमांक, दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना : 
संदर्भीय क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत 


रु. १२५.०० कोटी निधीची जिल्हा निहाय तरतूद दर्शवून उपलब्ध रु. ५२.५० कोटी निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ सुधारित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार पुढीलप्रमाणे श्युध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उक्त झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ रद्द करण्यात येत असून, सदर परिच्छेद पुढीलप्रमाणे 


वाचण्यात यावा. 


“२. वरीलरकाना क्र. ४ प्रमाणे निधीची जिल्हानिहाय तरतूद करुन रकाना क्र. ५ प्रमाणे निधी 


वितरित करण्यात येत असून रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे जिल्हास्तरीय 


यंत्रणांनी हाती घेण्यात यावीत. तथापि, जर सदर योजनेकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूदी इतका (रकाना ४ 


प्रमाणे) निधी चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध झाला नाही. तर या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या 


जिल्हास्तरावरील कामांचे उर्वरित दायित्व पुढील आर्थिक वर्ष सन २०२३-२०२४ मधील जिल्हा 


योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावे.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ठबायो -२०२३/प्र.क्र.१७/का.०९ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०११७१५१५४५२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्राळय,मुंबई. 
१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
१२. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्राळय मुंबई. 
१४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, wart आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
20, महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
22. ud जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२६. उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
२८.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२९. निवडनस्ती (का-०९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


fe) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


